पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागातील 
Pekar वाहने विक्रीसाठी निविदा 
मागविण्यासाठी वृत्तपत्रात दिलेल्या जाहिरातीचे 
देयके मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शा.नि.क्रमांक देयक- २०२२/प्र. क्र. ७०/आस्थापना 
१८ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- २३ मार्च, २०२२. 


शासन निर्णय- 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागातील १) टाटा सूमो वाहन क्र. ।॥॥-०१ ४८ हे वाहन 
सन १९९८ व २) होंडा सिटी वाहन क्र.॥॥०१ 98१२ हे वाहन सन २००५ या वर्षात खरेदी करण्यात 
आले आहे. टाटा सूमो वाहन क्र. ॥॥-०१ ४८ व होंडा सिटी वाहन क्र. ॥॥-०१ 98१२ या वाहनास 
खरेदी करुन अनुक्रमे २० वर्ष, १४ वर्षाचा काळावधी होऊन Vor आहे. सदर वाहने जुनी 
असल्याने ती निरुपयोगी ठरत होती. उक्त वाहनांमध्ये सतत बिघाड होत असल्याने दुरुस्तीवर 
सतत खर्च करावा लागत होता. पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागातील सदर निर्लेंखित 
केलेल्या जुन्या वाहनांच्या विक्रीकरिता दि.१७/०९/२०१९ रोजी मराठी (सकाळ) व इंग्रजी 
(इंडीयन एक्सप्रेस) वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. 
२. याबाबत महिती व जनसंपर्क संचालनालयाच्या कार्यादेशानुसार खालील वृत्तपत्रात 
जाहिराती प्रसिध्द करण्यात आल्या होत्या. सदर कार्यादेशाच्या अनुषंगाने अनुक्रमे दै.सकाळ 
(मराठी), मुंबई,रुपये ४,५९९/- व दै. इंडीयन VST (इंग्रजी), यांनी रु.४,१५८ इतक्या रकमेची 
देयके सादर केली आहेत. सदर खर्चास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 
३. सदर रकमेचा धनादेश सकाळ मिडीया प्रायव्हेट लिमिटेड व द इंडियन एक्सप्रेस (प्रा) 
लिमिटेड या वृत्तपत्रांच्या नांवे काढण्यात यावा. 
४. या बाबींवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक-यु३, २२५१, सचिवालयीन-सामाजिक सेवा, 
(००)(०९०) सचिवालय, (००)(०१) पर्यावरण विभाग(अनिवार्य) (२२५१ ०२६७) १३, कार्यालयीन खर्च या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
५. हे आदेशा वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- faust २०१३/प्र क्र ३०/२०१३/ विनियम, 
भाग-२,दिनांक १७ एप्रिल,२०१५ अन्वये सुधारित वित्तीय नियम पुस्तिका,१९७८ च्या भाग पहिला, 
उप विभाग दोन, अनुक्रमांक ८, नियम क्रमांक १७ अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक 
क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३,दिनांक ०८ जुले,२०१९ मधील परिच्छेद क्र. ४ अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्तीस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः देयक- २०२२/प्र. क्र. ७०/आस्थापना 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०३२३१६१७४७५००४ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


MANOHAR 
RAMCHANDRA 
BANDPATTE मनोहर बैदपेटटे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
9 अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 


) 
) महालेखापाल लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा महाराष्ट्र १/ मुंबई. 

) संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई-३२. 
४) निवासी लेखा अधिकारी,मुंबई. 
) 

) 
) 


प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय मुंबई-३२. 
रोख शाखा, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. (३ प्रती) 
निवड नस्ती (नोंदणी शाखा) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


